मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजना या 
योजनेंतर्गत खाजगी प्रशिक्षण संस्थांना निधी उपलब्ध 
करून देण्याबाबत. सन २०१८-१९. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. मोशियो-२०१८/प्र.क्र.३६/का-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ मे, २०१८. 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्रमांक: राआआ-२०१२/१०८/प्र.क्र.१८/का-९, दिनांक २५ जून, २०१३ 
२) शासन निर्णय क्रमांक: मोशियो-२०१४/प्र.क्र.१३/का-९, दिनांक २२ ऑगस्ट, २०१४. 
३) शासन निर्णय क्रमांक : मौशियो-२०१३/प्र.क्र.९२/का.-९, दिनांक १२ मे, २०१६. 

४) शासन निर्णय क्रमांक: मोशियो-२०१५/प्र.क्र.५/का-९, दिनांक ३० मार्च, 2094 

५) शासन निर्णय क्रमांक : मोशियो२०१५/प्र.क्र.५/का-९, दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०१५ 

६) शासन निर्णय क्रमांक : मोशियो२०१५/प्र.क्र.२०८/का-९, दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०१५ 
७) शासन निर्णय क्रमांक: मोशियो-२०१५/प्र.क्र.५/का-९, दिनांक ११ फेब्रुवारी, २०१६ 

८) शासन निर्णय क्रमांक: मोशियो-२०१५/प्र.क्र.२०८/का-९, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०१६ 
९) शासन निर्णय क्रमांक : मोशियो-२०१५/प्र.क्र.२०८/का-९, दिनांक ०२ ऑगस्ट, २०१६ 
१०) शासन निर्णय क्रमांक: मोशियो-२०१५/प्र.क्र.५/का-९, दिनांक ०२ ऑगस्ट, २०१६ 
११) शासन निर्णय क्रमांक : मोशियो-२०१६/प्र.क्र.१३२/का-९, दिनांक of ऑगस्ट, २०१६ 
१२) शासन निर्णय क्रमांक : मोशियो-२०१८/प्र.क्र.५३/का-९, दिनांक ०५ मे, २०१८. 

१३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ एप्रिल २०१८. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमूहातील उमेदवारांना शासकीय/निमशासकीय सेवेत संधी उपलब्ध 
करण्याकरिता केंद्रिय लोकसेवा आयोग/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग/बँकींग सेवा भरती इत्यादी स्पर्धा परीक्षांसाठी तसेच 
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमधील प्रवेशाकरिता घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षांच्या पूर्व तयारीसाठी आणि इयत्ता 
१० वी व १२ वी अनुत्तीर्ण अल्पसंख्याक उमेदवारांकरिता विशेष शिकवणी वर्ग सुरू करण्याकरीता संदर्भ क्र. १ अन्वये 
मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. या योजनेंतर्गत राज्यातील मुंबई, नाशिक, अमरावती, नागपूर, ठाणे, पुणे व औरंगाबाद या शहरांमध्ये 
अल्पसंख्याक उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्रांची निवड करण्यात येते. त्यानुसार संदर्भीय क्र.२ , दिनांक 
२२.०८.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये, अमरावती केंद्रासाठी ३ वर्षासाठी आदर्श मल्टीपर्पज सोसायटी, अमरावती या 
प्रशिक्षण संस्थेची निवड करण्यात आली आहे. सदर संस्थेस संदर्भीय क्रमांक ४ ते ११ च्या शासन निर्णयान्वये, सन 
२०१४-१५, २०१५-१६ चे टप्पानिहाय अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. संस्थेने आता सन २०१६-१७ या वर्षासाठीचे 
अनुदान वितरीत करण्याची मागणी केली आहे. तर अल इखलास एज्युकेडानल अँण्ड वेल्फेअर सोसायटी, औरंगाबाद या 
प्रशिक्षण संस्थेची संदर्भीय क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये, औरंगाबाद केंद्रासाठी ३ वर्षाकरीता निवड करण्यात आली आहे. 
सदर संस्थेने सन २०१६-१७ व सन २०१७-१८ या वर्षाचे अनुदान वितरीत करण्याची मागणी केली आहे. 


३. उपरोक्त आदर्श मल्टीपर्पज सोसायटी, अमरावती व अल इखलास एज्युकेशनल अँण्ड वेल्फेअर सोसायटी, 
औरंगाबाद या संस्थांनी सादर केलेल्या अनुदान मागणीच्या प्रस्तावांची छाननी करुन संदर्भ क्र.१, दिनांक २५.०६.२०१३ 
च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार सादर केलेले व प्रत्यक्ष ८५% उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्याच्या 
संख्येनुसार अनुदान मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


aR निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१८/प्र.क्र.३६/का-९ 


शासन निर्णय :- 

“HOM आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजना” या योजनेंतर्गत शासन निर्णय, दिनांक २५.०६.२०१३ 
मधील तरतूदीची पूर्तता करणाऱ्या व ८५% उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार आदर्श मल्टीपर्पज सोसायटी, 
अमरावती व अल इखलास एज्युकेशनल अँण्ड वेल्फेअर सोसायटी, औरंगाबाद या प्रशिक्षण संस्थांना अनुदान मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


त्यानुसार सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात उक्त योजनेसाठी अर्थसंकल्पीत केलेल्या रु.३.०० कोटीपैकी, ७०% 
प्रमाणात रु.२.१० कोटी निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. सदर उपलब्ध निधीमधून संदर्भीय क्रमांक १२ च्या शासन 
निर्णयान्वये, रु.३२,६२,०००/- एवढे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. उर्वरित रु.१,७७,३८,०००/- एवढया शिल्लक 
तरतूदीमधून परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आदर्श मल्टीपर्पज सोसायटी, अमरावती व अल इखलास 
एज्युकेशनल अँण्ड वेल्फेअर सोसायटी, औरंगाबाद या दोन प्रशिक्षण संस्थांना एकूण रु.२४,२५,०००/- (अक्षरी रुपये 
चोवीस लक्ष पंचवीस हजार फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. प्रस्तुत प्रकरणी सदर 
रक्‍कम आहरीत करण्यासाठी अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग नियंत्रण अधिकारी तथा आहरण व संवितरण 
अधिकारी राहतील. 


2. सदर रकमेचा Electronic Clearing Service (ECS) अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांच्या नावे काढण्यात यावा. 


३. संबंधित प्रशिक्षण संस्थांनी या बाबतचा वर्षनिहाय लेखाविषयक तपशिल ठेवावा तसेच ज्या बाबींसाठी अनुदान 
वितरित करण्यात आले आहे त्या बाबींवरच खर्च करण्यात यावे. या रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित प्रशिक्षण 
संस्थेने शासनास सादर करणे आवश्यक राहील. सदर बाबींचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास परिशिष्ट “ब” येथे नमूद 
केल्याप्रमाणे सादर करणे बंधनकारक राहील. अल्पसंख्याक विकास विभागाचे अधिकारी संबंधित प्रशिक्षण संस्थेस भेट 
देतील. संस्थेने शासन निर्णय, दिनांक २५.०६.२०१३ मधील तरतुदीचे पालन केले नसल्याचे आढळून आल्यास संस्थेवर 
कारवाई करुन वितरीत अनुदान वसूल करण्यात येईल. 


8, हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक 92, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं- २०१८/ 
प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दि.०२एप्रिळ,२०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक६ ते ८ व त्यासोबतच्या परिशिष्टामधील 
अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. त्यास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. यासाठी होणारा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्र. झेडई-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) अल्पसंख्याकांना सहाय्य, (०१)(०१) मोफत शिकवणी व 
संलग्न योजना याकरीता सहायक अनुदान (२२३५ ए ०८९), 39 सहायक अनुदान या HBSS मंजूर असलेल्या 
अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५२८१७४९४९६२१४ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


व Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
D ines h M टा ला 
७ 
2.) 
ab5363a: 0927 ff26c0f01 6fdf, 
\CD9D66225CED8BAE27E0E1249D 


2.5.4.45=032100¢ 

(0 ‘al ava ‘al e 39EC14A54419D0A13504B49333B23F92B58199, 
cn=Dinesh M, Sonavane 
Date: 2018.05.28 17:50:45 +05'30" 


(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


‘Maharashtra, 
b099fd0576208f4caa310d2e7860201 


प्रति, 
१) अध्यक्ष, आदर्श मल्टीपर्पज सोसायटी, अमरावती (पत्राने) 
२) अध्यक्ष, अल इखलास एज्युकेडानल अँण्ड वेल्फेअर सोसायटी, औरंगाबाद (पत्राने) 
पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१८/प्र.क्र.३६/का-९ 


प्रत, 

) मा.राज्यपालांचे सचिव 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

) मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अ.वि.) यांचे खाजगी सचिव, 

) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

) महालेखापाल , १/२ (७लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 
) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, (प्रसिध्दीसाठी) 

) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

qo) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

११) कक्ष अधिकारी कार्यासन-७/ 2 (रोखशाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मुंबई 
१२) निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१८/प्र.क्र.३६/का-९ 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. मोशियो-२०१८/प्र.क्र.३६/का-९, दि.२८ मे, २०१८ 


परिशिष्ट - "अ' 
अ.क्र. केंद्र संस्थेचे नांव॑ | अभ्यासक्रम | मंजूर | ८५% संस्थांना अदा | टप्पानिहाय अनुदान | मंजूर अनुदान 
विद्यार्थी | उपस्थिती | करण्यात मंजूरीसाठी प्रस्ताव (रु) 
संख्या पूर्ण यावयाची 
असलेले ।रकक्‍्कम/ निधी 
विद्यार्थी 
संख्या 
क्ति २ ३ a षु ६ | 68 | ८ ९ 
१ | अमरावती | आदर्ठी सामाईक ४० ४० रु.२००००/- | अंतिम निकालानंतर २,४०,०००/- 
मल्टीपर्पज प्रवेशा परीक्ष प्रति उमेदवार | ३०% 
सोसायटी, प्रशिक्षण प्रतिवर्ष किंवा | -(४०५२००००५३०/ 
अमरावती (CET) सन संस्थेमार्फत | १०० = रु.२,४०,०००/- 
२०१६-१७ आकारण्यात 
करीता येणारी फी 
११ वी प्रथम यापैकी जी 
वर्ष कमी असेल ती 
सामाईक ४० ४० रक्‍कम दोन | संस्थांची निवड ५,६०,०००/- 
प्रवेशा परीक्षा वर्षासाठी । केल्यानंतर १०% 
प्रशिक्षण कमाल मर्यादा| =(Yox20000x40) 
(CET) सन रु.४०,०००/- |/१००--रु.८०,०००/- 
२०१६-१७ सामाईक Wear परीक्षा 
करीता प्रशिक्षण ६०% 
१२ वी द्वितीय =(80xX20000x§0) 
ay /१०० =¥.8,60,000/- 
राज्य १० १० रु.२००००/- | संस्थाची निवड ७५,०००/- 
लोकसेवा प्रति उमेदवार | झाल्यानंतर २५% 
आयोग स्पर्धा किंवा =(10x20000x24) 
परीक्षा सन संस्थेमार्फत | /Joo=B.4o,000/- 
२०१६-१७ आकारण्यात 
करीता येणारी फी 
यापैकी जी । पूर्व परीक्षेनंतर २५% 
कमी असेल ती| (५५२००००५२५) 
रक्‍कम /१०० =B,24,000/- 
बॅकिंग सेवा | ५५ ५५ रु.८०००/- | संस्थाची निवड १,१०,०००/- 
स्पर्धा परीक्षा प्रति उमेदवार | झाल्यानंतर २५% 
सन २०१६- किंवा =(44x¢000x24) 
१७ संस्थेमार्फत ।/१०० =B.9,90,000/- 
आकारण्यात 
येणारी फी 
यापैकी जी 
कमी असेल ती 
रक्‍कम. 
एकूण रु.९,८५,०००/ 
(अक्षरी रुपये नऊ लक्ष पंच्याऐंशी हजार फक्त) 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१८/प्र.क्र.३६/का-९ 


औरंगाबाद | अल इखलास ।१०वी १०० | Yoo रु.४०००/- संस्थेची निवड ७,२०,०००/ 
एज्युकेशनल | अनुत्तीर्ण सन प्रति उमेदवार | झाल्यानंतर १०% 
अँण्ड वेल्फेअर | २०१६-१७ (१००५४०००१०) 
सोसायटी, करीता /१००--रु.४०,०००/- 
औरगाबाद प्रशिक्षण नंतर ७०% 
=(00x¥000x\90) 
/१00 =¥.2,€0,000/- 
92 dt १०० | Goo रु.५०००/- | संस्थेची निवड 
अनुत्तीर्ण सन प्रति उमेदवार | झाल्यानंतर १०% 
२०१६-१७ =(400x4000x 40) 
करीता /400=%,.40,000/- 
प्रशिक्षणानंतर ७०% 
=(100x4000x\90) 
/१०० 
=U.3,40,000/- 
१० वी goo ।१०० रु.४०००/- | संस्थेची निवड ७,२०,०००/ 
अनुत्तीर्ण सन प्रति उमेदवार | झाल्यानंतर १०% 
२०१७-१८ =(Joox¥ooox4o) 
करीता /400=%.80,000/- 
प्रशिक्षण नंतर ७०% 
=(00x¥000x\90) 
/१०० 
नरु.२,८०,०००/- 
१२वी १०० १०० रु.५०००/- । संस्थेची निवड 
अनुत्तीर्ण सन प्रति उमेदवार | झाल्यानंतर १०% 
२०१७-१८ =(400x4000x 40) 
करीता /400=%,.40,000/- 
प्रशिक्षणानंतर ७०% 
=(00x4000x\90) 
/१०० 
=.3,40,000/- 
एकूण रु.१४,४०,०००/ 
(अक्षरी रुपये चौदा लक्ष चाळीस हजार फक्त) 
एकूण रु.२४,२५,०००/ 
अक्षरी रुपये चौवीस लक्ष पंचवीस हजार फक्त) 


Dinesh M. 
Sonavane : 


navane 
Date: 2018.05.28 17:52:00 +05'30' 


2,5.4.20=9calbb099fd0576208F4caa3 10d2e7860201ab536 
3a2133e0927ff26cOf0 16fdf, 


4.45=032100CI 


25.4 139662250६0)884६27६0६1249039६14 
45441900413504849333823792858199, cn=Dinesh M. 


(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. मोशियो-२०१८/प्र.क्र.३६/का-९, दि. २८ A, २०१८. 


परिशिष्ट - "ब" 


उपयोगिता प्रमाणपत्र 


प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमूहातील 
उमेदवारांकरिता सुरू करण्यात आलेल्या “मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजना” या योजनेंतर्गत 
शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.मोशियो-२०१८/प्र.क्र.३६/का-९, दि. २८ मे, २०१८ अन्वये वितरित 
केलेला रु. (अक्षरी रु. ) एवढा निधी पुढील 
अभ्यासक्रमासाठी उमेदवारांना शिकविण्यासाठी उपयोगात आणला आहे :- 


अभ्यासक्रमाचे नाव विद्यार्थी एकूण मंजूर 
संख्या अनुदान 


असेही प्रमाणित करण्यात येते की, “मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजनेंतर्गत ज्या निकष / 
अटींनुसार शासनाने अनुदान मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पूर्तता करण्यात आली आहे. तसेच 
ज्या प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोजनाकरिता निधीचा प्रत्यक्षात विनियोग झाला आहे. 
तसेच केंद्र शासनाच्या योजनेतील विद्यार्थी व राज्य शासनाच्या योजनेतील विद्यार्थी यांची पुनरावृत्ती झालेली नाही, 
याची हमी देण्यात येत आहे. पुनरावृत्ती झाल्यास अनुदान राज्य शासनास परत करण्याची जबाबदारी संस्थेची राहील. 


संस्था अध्यक्ष यांची स्वाक्षरी 


